कार्यकारी अभियंता,उपसा सिंचन विभाग, 
उस्मानाबाद कार्यालय व अंतर्गत ५ उप 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
व रुपांतरित अस्थायी स्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १९/१०/२०२३ 
पहावे : १. शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(८२/२०२३)/लपा,दिनांक १७/०३/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र. क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१/०८/२०२३ व वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक दि. ६/०९/२०२३ 
३. अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे क्र.उपामंउ/आस्था-३/४४१७/सह, 
दि.२५/०८/२०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही star अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- आता संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-“अ”व “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक,अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद व त्या अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झालेली नसतील. 
४) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीळल वाढ/सेवानिवृत्ती 
इ.माहिती अंतिम/ अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा 


नियत अस्थायी आस्थापने वरील पदांचा वेतनाचा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका,(०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन)(०४)(०५) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 

रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, ४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील 

भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (००)(००)(०४) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली SSM (लहान पाटबंधारे)(मराठवाडा)(कार्यक्रम)(४७०२- 
४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व 
समक्रमांकित शासन शुध्दीपत्रक दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याए///५/.॥॥8॥॥8/99॥॥७.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९१४४६१७७३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ” व “a” ice 

गा 2.5.4.20=b200b2df2a6c4331 b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 1 4afe21882df5 1ab8 
cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F 260EDEE79F096333 
766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 
Date: 2023.10.19 14:48:44 +05'30' 

(वर्षा भगत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
र 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 

कार्यकारी अभियंता,उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद, 

कक्ष अधिकारी,आ(प्रशि) कार्यासन,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 

कक्ष अधिकारी (अर्थ-२),जळसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-“अ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता उपसा 
सिंचन विभाग, उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उपविभाग, 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२३/(४६१/२०२३)/ळलपा, दि. १९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, 
उस्मानाबाद 


७ प्रथम लिपिक 
८) वरिष्ठ लिपिक 
९) कनिष्ठ लिपिक 


वि 
एकर 
a ig 
er 
se 
एत 
(फलक 


११) भांडारपाल 

१२) सहाय्यक भांडारपाल 
१३) टंकलेखक 

४) संगणक 

१५) वाहन चालक 


४] 


= 


| 


-O 
S| 5-< 


Qo | 


"> 4८ 


एकूण 
१.२ | उप अभियंता,उपसा सिंचन उपविभाग क्र.४, । १) उप विभागीय अभियंता 
ate tone 
) 


dl 


i 


wa 


८) वाहन चालक 


१०) चौकीदार 


ae) 
ios 


एकूण 
उप अभियंता,उपसा सिंचन उप विभाग क्र.५. | 9) उप विभागीय अभियंता रि 
परंडा २) शाखा अभियंता 
३) स्था.अ.सहायक 
४) वरिष्ठ लिपिक 
५) कनिष्ठ लिपिक 


av 


ae] 
= 
| 
led 
= 
| 
eed 
= 
| 
eed 
= 
| 
eed 
= 
| 
= 
= 
Ld) 
Lead 
al 
cL | 
La) 
i 
= 
La) 
i 
Lt 
चिकाळ 
et 


+} 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा 
| | eee Tt अनुरेखक 
७ टंकलेखक 
८) वाहन चालक 


न्न ie) 


१० 


ae) 
“ 


उप अभियंता,उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प 
3) स्था.अ.सहायक 


४) वरिष्ठ लिपिक 
५) कनिष्ठ लिपिक 


८) वाहन चालक 
शिपाई 


एकूण 


उप SAA, SY पाटबंधारे उपविभाग, क्र.३, उप विभागीय अभियंता 


२) शाखा अभियंता 
३) स्था.अ.सहायक 
४) वरिष्ठ लिपिक 

५) कनिष्ठ लिपिक 


Sd 
ल 


ध्य 


८) वाहन चालक 
शिपाई 


१ 


एकूण 
उप विभागीय अभियंता 


m= 


उप अभियंता,तावरजा प्रकल्प उपविभाग, भुम | 9 
२) शाखा अभियंता 
स्था.अ.सहायक 
वरिष्ठ लिपिक 
कनिष्ठ लिपिक 


SSS 
SS 
as 
es | 
SSS 
ee 
1. | 
ee: 


9८ 
QC] oe] OS 


७ टंकलेखक 
८) वाहन चाळक 
शिपाई 
एकूण १८ 


विभाग व उपविभागातील मिळून एकूण पदे १२४ 


Ll] a 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-“ब” 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२३/(४६१/२०२३)/लपा, दि. १९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


पदधारकाचे नाव पैवानिवृत्तोचा दिनांक 


उप आभियंता, उपसा सिंचन विभाग, उस्मानाबाद 


१) सत्तार wie ३०.०६.२०२५ 


२) ए.जी. नेमुणकर ३१.०७.२०२५ 
नोहर 


lly signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES: 
DEPARTMENT, 
2 


10=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 1 4afe21882df5 
1798246302, postalCode=4000. 


क ht 
ialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F 260EDEE79F09 
6333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP BHAGAT 
Date: 2023.10.19 14:49:10 +05'30" 


(वर्षा भगत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


